प्रकल्प अधिकरी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, औरंगाबाद 
कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता 
भुखंड खरेदीसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. लेखाशीर्ष (४२२५ ०१३१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ३० मार्च, २०२२. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ WHC / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१, दि.२८.०१.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२.. 
२) शासन ज्ञापन, आदिवासी विकास विभाग क्र.आकाइ-२०२२/प्र.क्र.२८/का-०५,दि.२१.०३.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.आकाइ १४२२/ प्र.क्र.२८/ का-०५. 


प्रस्तावना- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO), नविन 
औरंगाबाद यांच्या अधिसूचित क्षेत्रातील एन-१२,सेक्टर जे-२, भुखंड क्र.२ येथील ११००.०० चौ.मी. चा भुखंड 
खरेदी करण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. यानुसार सदर भुखंडाच्या किंमतीपोटी दर रू.९७६०/- प्रती चौ.मी. प्रमाणे रू.१,१८,१०,६७४/- व 
रू.२१,२५,९२१/- वस्तु व सेवाकर (GST) याप्रमाणे एकूण रू.१,३९,३६,५९५/- इतकी रक्‍कम शहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ (CIDCO), औरंगाबाद यांना अदा करणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ 
येथील नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून संबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६, मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५- 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, 
अंतर्गत (०१) (०४) भुमिसंपादन (कार्यक्रम) करीता खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


(रू.लाखात) 
योजनेचे नांव व बाब क्रमांक | अर्थसंकल्पित तरतूद | सन २०२१-२२ सदर शासन निर्णयान्वये 
लेखाशीर्ष सन २०२१-२२ सुधारीत अंदाज । वितरीत करावयाचा निधी 
(०१)(०४) भुमीसंपादन | ५३-मोठी १०००.०० २००.०० १३९.३६५९५ 
(४२२५ ०१३१) बांधकामे 


वरीलप्रमाणे एकूण रू.१,३९,३६,५९५/- (अक्षरी रूपये एक कोटी एकोणचाळीस लाख छत्तीस हजार पाचशे 
पंच्याण्णव फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/कार्यासन.६ 


निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधीतून आदिवासी विकास विभागाच्या 
अधिनस्त प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाच्या इमारत 
बांधकामाकरीता शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO), नविन औरंगाबाद यांच्या अधिसूचित क्षेत्रातील 
एन-१२,सेक्टर जे-२, भुखंड क्र.२ येथील ११००.०० चौ.मी. चा भुखंड खरेदीवरील खर्च भागविण्यात यावा. 


२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 
१) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर निधी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, औरंगाबाद यांना तात्काळ वितरीत करावा. 
२) प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्र औरंगाबाद यांनी सदर निधी औरंगाबाद ठाहर व औद्योगिक विकास 
महामंडळास (CIDCO) तातडीने अदा करून भुखंडाचा ताबा घ्यावा व इमारत बांधकामाच्या अनुषंगाने 
MASA कार्यवाही तात्काळ करावी. 
३) सदर वितरीत निधीमधुन झालेला खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 
४ वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात व अनौ.सं.क्र.३१८/व्यय-१४, दि.२३.०३.२०२२ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१३३६४२९७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by RAVINDRA D AUTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod: 
st=Maharashtr 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737baBe4ac 
Oedf3f2c6e69e25f4108, 


D AUTE म्या 
whiz faite) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती. 


६. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 02 /कार्यासन.६ 


७. प्रशासक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO), नविन औरंगाबाद. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१०. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


